मौजे औराद Berri, ता. निलंगा, 
जि.लातूर येथील उपकेंद्र, मौजे बोरसुरी, 
ता.निलंगा, जि. लातूर येथे स्थलांतरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांतर-२०२ ३/ प्र.क्र.३६८/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः 
संआसे/कक्ष- ७अ/टे-८/लातूर/प्राआकेंद्र/स्थलांतर/बोरसुरी/८१०२-१०५/२०२३, दिनांक 
२६.१२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
मौजे औराद शाहाजनी, ता. निलंगा, जि.लातूर येथील उपकेंद्र, मौजे बोरसुरी, ता.निलंगा, 
जि. लातूर येथे स्थलांतरीत करणेबाबत सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), 
मुंबई यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
मौजे औराद शाहाजनी, ता. निलंगा, जि.लातूर येथील उपकेंद्र, मौजे बोरसुरी, ता.निलंगा, 
जि. लातूर येथे स्थलांतरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०८१६४९३००५१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
N F E L A M saci by NEELAM GIRISH 


MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 


220167249f7 0260: 
dfadbff901 fbbbf45cc393dbd6aa91 fodt 
)0032, st=Maharashtra, 


, st 
imber=81E4E52421D72A2AE32DF6 
C7D06ABB4E6A7B5820C3A92: 


SANGWAI =: ee 
(नीलम संगवई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२,मुंबई/नागपूर. 
. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, आरोग्य भवन, मुंबई. 

. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 


Cc “७ A  -5 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांतर-२०२३/ प्र.क्र.३६८/ आरोग्य-४ 


६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, लातूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 
é 
8 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 
. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती ( आरोग्य-४ ). 


